अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उप 
अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, गट-ब 
राजपत्रित या पदावर पदोन्नती 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. जेएलई-०२२३/प्र.क्र.३३/तुरूंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जून २०२३. 
संदर्भ :- 


शासन आदेश क्र. जेएलई-०२२३/प्र.क्र.३३/तुरूंग-१, दि.१४.०६.२०२३. 


शासन Seat :- 


संदर्भाधिन शासन आदेशाव्दारे गृह विभागाच्या अधिनस्त कारागृह विभागातील तुरूंगाधिकारी श्रेणी-१ 
या संवर्गातून अधीक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-२/उपअधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदरहू आदेशातील अ. क्र. १ येथील श्री. मंगेश 
हनुमंत जगताप यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत असून, त्यांना येरवडा मध्यवर्ती 
कारागृह येथे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत प्रकरणी संदर्भिय शासन आदेशातील इतर बाबी यापूर्वी प्रमाणेच लागू राहतील. 


3. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२८१७३९१९५३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. वाता 
CHAVAN 


(विनायक स. चव्हाण) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. अपर मुख्य सचिव (अ. व Y), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४. विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय), अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय, पुणे. 

५. कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई/मध्य विभाग, औरंगाबाद/पूर्व विभाग, नागपूर/पश्चिम विभाग, 
पुणे. 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-०२२३/प्र.क्र.३३/तुरूंग-१ 


६. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) मुंबई/नागपूर. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/मुंबई. 

९. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. संबंधित अधिकारी (मार्फत अपर पोळीस महासंचाकलक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


